संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील नामनिर्देशनाने नियुक्‍त 
श्री.संजय शांताराम बाणाईत, सहायक 
संचालक, नगर रचना यांचा परिवीक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- पकानि-१५२१/३९५/प्र.क्र.६९/नवि-२७, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मार्च, २०२१. 


वाचा - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 

दि.२५.०८.२०१५. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६. 

3) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टीपीव्ळी-१४१२/७१/प्र.क्र.९/नवि-२७, 
दि.२१.०८.२०१४. 

४) शासन निर्णय क्रमांक : टिपीव्ही-१२०३/२३५४/प्र.क्र.२८६/०३/नवि-२७, 
दि.०२.०८.२००८. 

५) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.आस्था/संशाबाणाईत/परि.काला-ससंनर/प्रशा-१ब/१४७५, दि.१५.०३.२०२१. 


शासन [नणंय:- निर्णय:- 


संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.०२.०८.२००८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संचालक, नगर 
रचना, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना या पदावर ९ उमेदवारांना २ 
वर्षांकरिता परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
०२. सदर ९ उमेदवारांपैकी श्री.संजय शांताराम बाणाईत वगळता इतर उमेदवारांचा दोन 
वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्यात आला आहे. तसेच, संदर्भीय क्र.५ येथील 
दि.१५.०३.२०२१ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने, संचालनालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
श्री.सं.शां.बाणाईत यांनी परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक अटी व शर्ती 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या आहेत. संबंधितांविरुध्द शासन स्तरावर विभागीय चौकशी चालू 
अथवा प्रस्तावित नाही. यास्तव, संबंधितांचा परिवीक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नावासमोर रकाना 
क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकानि-१५२१/३९५/प्र.क्र.६९/नवि-२७, 


अ.क्र. | सहायक संचालक, सेवेत प्रवेशा परिविक्षाधीन | परिवीक्षा कालावधी 
नगर रचना यांचे नांव | केल्याचा दिनांक | कालावधी | समाप्त करण्यात येत 
मध्ये असल्याचा दिनांक 
घेतलेल्या (म.नं.) 
रजा (दिवस) 
| 9 | ? ? & ५ 
शि श्री.संजय शांताराम ०८.०८.२००८ | ०७.०८.२०१० 
बाणाईत 


०३. सदर शासन निर्णय संदर्भीय क्र.१ येथील दि.२५.०८.२०१५ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/१/५/.॥ीधीवा8$9॥[॥8.90९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०३१९११३३०८१९२५ असा 
आहे. हा शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.03.19 12:39:00 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 
२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे. 
३. श्री.संजय शांताराम बाणाईत, सह संचालक, नगर रचना यांना (व्दारा : संचालक, 
नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण, पुणे) 
४. निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


